सन 2023-28 या आर्थिक वर्षाकरिता राज्यातील 
कारागृहांतील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण, या 
योजनेंतर्गत डिसेल जनित्र संच Diesel Generator 
Set (30 kva) खरेदी करण्यास प्रशासकीय मंजूरी 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलएम ०७२३/प्र.क्र.९२/तुरुंग-२, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ६ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा: 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे पत्र क्र. इप्रवि/मेंन्टेनंन्स/सुरक्षा उपकरणे/३६२१/२०२३-२४/क-६/०१, पुणे, दिनांक 
९.५.२०२३ व क्र.इप्रवि/मेंल्टेनंन्स/सुरक्षा उपकरणे/९०४६/२०२३-२४/क-६ (०१) पुणे, 
दिनांक २८.८.२०२३. 

२. वित्त विभाग, झासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.४.२०१५. 

३. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १.१२.२०१६. 

४. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४.८.२०१७. 


प्रस्तावना- 


राज्यातील कारागृहांमध्ये विद्युत पुरवठा खंडीत झाल्याबरोबर डिसेल जनरेटरद्वारे 
कारागृहातील बॅरेकमधील विद्युत पुरवठा पूर्ववत करता यावा यासाठी कारागृहांकरीता स्वतंत्रपणे 
डिसेल जनरेटर यंत्रणा कार्यान्वित असणे आव्यक असल्याने “तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेचे 
आधुनिकीकरण करणे” या योजनंतर्गत वाचा क्र.१ येथील दिनांक २८.८.२०२३ च्या पत्रान्वये प्राप्त 
डिसेल जनित्र संच (Diesel Generator Set 30 kva) खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मंजूरी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


राज्यातील कारागृहांतील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे, या योजनेंतर्गत 
रु. २,६१,६३,९००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी एकसष्ट लक्ष त्रेसष्ठ हजार Awe) फक्त) इतक्या 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०७२३/प्र.क्र.९२/तुरुंग-२ 


रकमेची खालील नमूद तक्‍यानुसार डिसेल जनित्र संच Diesel Generator Set (30 kva) खरेदी 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


उपकरणाचे नाव नग संख्या | प्रतिनग अंदाजित किंमत | एकुण अंदाजित खरेदी किंमत रु. 
Diesel Generator Set (30 Kva) 29 रु.१२,४५,९००/- रु.२,६१,६३,९००/- 
(अक्षरी रुपये दोन कोटी एकसष्ठ लक्ष FAS SIX नऊशे फक्त) रु. २,६१,६३,९००/- 


२. सदर खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १.१२.२०१६ व क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.८.२०१७ 
मधील नमूद तरतूदींच्या अनुषंगाने विहीत पध्दतीचा अवलंब करुन केली जाईल याची काटेकोरपणे 
खात्री करावी. 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ 
भाग पहिला, उप विभाग दोन मधील अ.क्र.४ नियम ७ मधीळ अटीस अधीन राहून प्रशासनिक 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


४. यावरील होणारा खर्च हा मागणी क्र. बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग (००) (१०१) तुरुंग 
(००) (१८) तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे (२०५६०२२२) (योजनांतर्गत योजना) 
५२- यंत्र सामग्री व साधन सामग्री, या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा व सदर अनुदान खर्चाबाबतचे मासिक विवरणपत्र व उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या Unde "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र २०२३०९०६१२२१०९३९२९ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SEEMA TUSHAR SAWANT 


DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 


5.4.20=15a6230fe20fd947aa83047f5deb85c95659ceb098e76: 
b25dd802b0518e7d63, p ICode=400032, st=Maharashti 


, st=Maharashtra, 
rialNumber=9ED89E6C00B3FD549E02FB85DFE0767F96018A2 
9CCAC79EC62AAFD247DECECES, ‘SEEMA TUSHAR SAWANT 
Date: 2023.09.06 12:22:43 +05'30' 
(सीमा तु. सावत) 
कार्यासन अधिकारी, We विभाग 


१. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग/ पश्चिम विभाग/मध्य विभाग/दक्षिण विभाग, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०७२३/प्र.क्र.९२/तुरुंग-२ 


६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८ 

र 


. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

. अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०.कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.निवड नस्ती तुरुंग-२ कार्यासन. 


//--// 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


